RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35827 


GARIES 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ४ , अंक ५० 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १९ ,किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


जिल्हा परिषद , जळगाव 


जाहिरनामा 


क्रमांक साप्रवि / साप्रवि / वाप्रअ/ आरआर / ४२० / २०१८ . 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल ) नियम, १९६४ मधील नियम ९ अन्वये, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, जळगाव जाहीर करतात की , जळगाव जिल्हा परिषदेचा सन २०१७-२०१८ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल जिल्हा परिषद , ठराव 
क्रमांक १९ ५, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केला आहे . 


. 


जळगाव, 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१८ . 


शिवाजी दिवेकर, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद , जळगाव. 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


रायगड जिल्हा परिषद , अलिबाग 
क्रमांक राजिप / अर्थ/ लेखा/ २०१८ / ३१५३२ 


अ.न 


१ 


o 


२ 


३ 


४ 


० 


६ 


० 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ 


१२ 


० 


१३ 


नमुना नं . २१ ( ई ) 
रायगड जिल्हा परिषदेच्या सन २०१६ - २०१७ चा जमेचा गोषवारा 
हिशोबाचेशिर्ष 

सरकारी 

जिल्हा परिषद 
१ कर व फी 
२ स्थानिक उपकर 

१०८३२ ९ ७१०४ 
३ स्थानिक कर 

१५३८२६ ९९ ७ 
४ सरकारी अनुदाने 
४ अ सरकारी इतर अनुदाने 

८११६७६ ९ १ ९९ 

३ ९ ६३१२ ९ 
५ व्याज 

३४४१३६ 
६ पोलीस 
७ शिक्षण 

२७१३९९ ३१ 

९ ४०८७५२ 
८ वैद्यकिय 

६ ९ ८२३ 

१४ ९ ५७१७२ 
९ सार्वजनिकआरोग्य अभियांत्रिकी 

२०००००० 
१० शेती 

४००० 

४४०० 
११ पशुसंवर्धन 

१६३८० 

१०३७४७६ 
१२ उद्योग आणि कुटीर उद्योग 
१३ सार्वजनिक बांधकाम 

४४२२८२ ९ 

२८२८७४० 
१४ निवृत्ती वेतन 

२८००७ 
१५ संकीर्ण 

१७१२ ९ ४१०४ 

९ ६४८८०२३ ९ 
२० संकीर्ण 

६४ ९ २१ 
एकूण महसूली जमा 

८३२१८० ९ १ ९ ४ 

२२३४५४८१४५ 
व्याजी कर्जे 

१३६ ९९ ३१ 
बिन व्याजी कर्जे 

२६५६ ९ २ 

१६३५६२३ 
अनामत 

३२१०१८३ ९ ८ 

७८० ९ ३२५७८ 
तसलमत 

३२५२७५६ 

३०५८१ ९ १ 
एकूण अनामत व तसलमत 

३२४२७११५४ 

७८३ ९९०७६ ९ 
३२४२७११५४ 

७८५६२६३ ९ २ 
वित्तप्रेषण 

६१८५७९९ ८१३ 

७८६२०६३३ 
एकूण महसूल + भांडवल +वित्तप्रेषण 

१४८३१८८०१६१ 

३० ९ ८७ ९ ५१७० 
एकूण जिल्हा परिषद व सरकारी 

१७ ९ ३०६७५३३१ 
आरंभीची शिल्लक 

२७३ ९ ६६ ९ १७६ 
एकंदर एकूणांत 

२०६७०३४४५०७ 


१४ 


० 


१५ 


० 


एकूण कर्जे 


० 


एकूण भांडवल 


अलिबाग , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


अभय यावलकर ( भा.प्र.से.), 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
रायगड जिल्हा परिषद , अलिबाग . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


अ.न 


१ 


o 


२ 


३ 


४ 


६ 


० 


७ 


o 


० 


८ 


९ 


१० 


० 


नमुना नं . २१ ( ई ) 
रायगड जिल्हा परिषदेच्या सन २०१६-२०१७ चा खर्चाचा गोषवारा 
हिशोबाचेशिर्ष 

सरकारी 

जिल्हा परिषद 
१ प्रशासन, अध्यक्ष , सभापती वैगैरे 

८५३७०६५ 
२ सामान्य प्रशासन 

३८५५०६७५ ९ 

९ ४७४५३५ 
३ शिक्षण 

४१० ९ ६५७६८५ 

३५६८२६३५ 
४ इमारती व दळणवळण 

५५०३५६१७४ 

२ ९ ६४१८१ ९ २ 
५ पाटबंधारे 

४८३६३३७१ 

२५३८२५३० 
६ वैद्यकिय 

१३२३ ९ ३२८ 
७ आयुवैद 
८ सार्वजनिक आरोग्य 

४७६८७७ ९ ०२ 

२७२५५४६७ 
९सार्वजनिकआरोग्य स्थापत्य 

४३७०३ ९९ ५३ 

१८७६८६८५ ९ 
१० व्याज 

६१८३८८०५ 

२ ९ ६ ९ ४ ९ ४८ 
१२ पशुसंवर्धन 

१०३७४०१३३ 

२०५४५३१५ 
१३ जंगले 
१४ समाजकल्याण 

८०६८२६५४ 

२७६५२ ९९ ७२ 
१५ सहकार 
१६ औद्योगिक 
१७ सामुहिक विकास 

२०३८१११८३ 

२६५५८ ९९ ७ 
१८ संकीर्ण 

३५२ ९९ ७६६ 
१ ९ निवृत्ती वेतन 

१४३ ९ ०६४२३२ 

३६०००० 
२० संकीर्ण 

७८१०२३८५३ 

३३ ९ ७२ ९ ८८ 
मुद्रांक शुल्क 

१०६ ९ ६८८ ९ १ 

१०१ ९ १५७१३४ 
२६ संकीर्ण 

१७०४६११०७ 
एकूण महसूल 

८ ९ ६८६३२०३० 

२०३२५५६४०३ 
व्याजी कर्जे 

४००००० 
बिनव्याजी कर्जे 


११ शेती 


१२ 
१३ 


० 


० 


० 


१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


० 


० 


१८ 


. 


२० 


. 


एकूण कर्जे 


० 


४००००० 


अनामत 


१७१७०७६६ 

१७३८८८६ 
१८ ९ ० ९ ६५२ 


९ ०६३०४४०५ 

५८०४७८६ 


तसलमत 


९१२१० ९ १ ९ १ 


० 


८५००० 


एकूण अनामत व तसलमत 
इतर लाभकरी योजना 
एकूण भांडवल 
वित्तप्रेषण 
एकूण महसूल + भांडवल + वित्तप्रेषण 
एकूण जिल्हा परिषद व सरकारी 
अखेरची शिल्लक 
एकंदर एकूणांत 


१८ ९ ० ९ ६५२ 
६१२०६५७०५८ 
१५१०८१ ९ ८७४० 


९९ २५ ९ ४१ ९ १ 
१०८ ९ २४३५ ९ 
३०५४०७४ ९ ५३ 
१८१६२२७३६ ९ ३ 

२५०८०७०८१४ 
२०६७०३४४५०७ 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ . 


अभय यावलकर ( भा.प्र.से. ), 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
रायगड जिल्हा परिषद , अलिबाग, 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


उरण नगरपरिषद , उरण, जिल्हा रायगड 
क्रमांक उनप / साप्रवि / सन २०१३-२०१४ 


सुधारित आदेश 


क्रमांक उनप / बांवि / २६२६ / २०१८-२०१९ 


नगरपरिषद क्षेत्रांतील अनधिकृत बांधकामे यांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील 
परिपत्रक क्रमांक जीईएन -१०९ ६ / ४५ / प्र.क्र .१५ / नवि -२७, दिनांक ४ मार्च १९९ ६ आणि मा . आयुक्त तथा संचालक , नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय , मुंबई यांचेकडील स्थायी निदेश क्र . ४१, क्र.नपप्रसं .- २००६ / स्था.नि./ अन.बां./ प्र.क्र .१ ९९९ / क -४२, दिनांक १३ डिसेंबर २००६ 

आणि नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक कडोंमप -१००६ / प्र.क्र .१९ २/ २००६ / नवि -२८ , दिनांक २ मार्च २०० ९ अन्वये सर्वंकष 
सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार नगरपरिषदेने कार्यालयीन आदेश क्रमांक उनप / साप्रवि / ५१७६/ सन २००६-२००७, दिनांक ६ मार्च 
२००७ अन्वये क्षेत्रीय अधिकारी व पर्यवेक्षण अधिकारी यांच्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत . 

२. दरम्यान महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार मध्ये दिनांक १३ मार्च २०१२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सन २०१२ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १८ ९ आणि 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ५३ व ५६ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून सर्व अनधिकृत 
बांधकामे विषयक तक्रारींची पाहणी / शहानिशा करून उपरोक्त कलमान्वये त्वरित कारवाई करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी नेमण्यांबाबत 
सुधारणा करण्यात आल्या आहेत . 

३. नगरपरिषदेने यापूर्वी नियुक्त केलेल्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांपैकी काही क्षेत्रीय अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहेत व पर्यवेक्षीय अधिकारी 
यांची बदली झाली आहे. त्यामुळे व वरील सुधारणा विचारात घेऊन यापूर्वीचे क्षेत्रीय अधिकारी व पर्यवेक्षीय अधिकारी नियुक्तीबाबतचे 
सर्व आदेश रद्द करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १८ ९ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ५३ चे पोट - कलम ( ८ ) मधील तरतुदींनुसार उरण नगरपरिषद हद्दीसाठी खालील प्रमाणे 
क्षेत्रीय अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र . 


क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे नाव 


नेमून दिलेला प्रभाग 


पदनिर्देशित अधिकारी 


१ . 


१ व २ 


श्री . अ . व्ही . कांबळे , नगर अभियंता, 
स्थापत्य उरण नगरपरिषद. 


" 


२. 


५ व ८ 


श्री . नरेंद्र रामजी उभारे , लिपिक , 
उरण नगरपरिषद . 
श्री . संजय रामलाल परदेशी, लिपिक , 
उरण नगरपरिषद . 
श्री. वसंत वासुदेव कोळी, लिपिक , 
उरण नगरपरिषद . 
श्री . रमेश विठ्ठल सरवदे, लिपिक , 
उरण नगरपरिषद . 


३ . 


३ , ४ व ९ 


श्री . झेड्. आर. माने , उपअवेक्षक तथा पर्यवेक्षक , 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा श्रेणी- क . 


" 


४ . 


६ व ७ 


४. वरीलप्रमाणे नियुक्त करणेत आलेल्या क्षेत्रीय अधिकारी यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या प्रभागासाठी व पदनिर्देशित अधिकारी यांनी 
संपूर्ण उरण नगरपरिषद क्षेत्रासाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक कडोंमप-१००६ /प्र.क्र .१ ९ २ / २००६ / नवि -२८ , 
दिनांक २ मार्च २०० ९ मधील तरतुदी व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १८ ९ आणि 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ५३, ५४, ५५ व ५६ मधील तरतुदींप्रमाणे कार्यवाही करणेची आहे. 
५. अनधिकृत बांधकामे याबाबत खालील नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही प्राधान्याने करावयाची आहे . 

( १ ) आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व अनधिकृत बांधकाम विषयक तक्रारींची पाहणी करून उचित कार्यवाही करणे . 

( २) नगररचना व नगरपालिका कायद्यांतील आवश्यक त्या परवानगीशिवाय केलेली बांधकामे, घेतलेल्या परवानगीशी सुसंगत 
नसलेली किंवा परवानगी देताना घातलेल्या अटींचा भंग करून केलेली बांधकामे, मंजूर तळपृष्ठ निर्देशांकापेक्षा ( F.S.I. ) जादा केलेली 
बांधकामे , घेतलेल्या परवानगीचा कालावधी संपल्यानंतर केलेली कामे , परवानगीच्या विरुद्ध जाऊन केलेली कामे जसे -जमिनीच्या 
वापरांत विना परवाना बदल वगैरे अशा प्रकारची बांधकामे अनधिकृत समजण्यात यावीत. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


( ३) वरीलप्रमाणे आढळून येणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर पुढीलप्रमाणे कारवाई करावी. 

( अ ) असे अनधिकृत बांधकाम त्वरीत थांबविण्यात यावे. 
( ब ) असे अनधिकृत बांधकाम विहीत कार्यपद्धती वापरून पाडण्यात यावे. 
( क ) असे अनधिकृत बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींवर खटला भरणे . 

( ड ) घरमालकांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा जाणीवपूर्वक बांधकामाबाबत लगतच्या इतर इमारतींस वायुवीजन , प्रकाश 
व सांडपाण्याचा निचरा इत्यादी मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणारी बांधकामे किंवा परिसरास हानी पोहोचविण्यास जबाबदार 

असणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कार्यवाही करणे. 
६. वरील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे श्री . अ. व्ही . कांबळे, नगरअभियंता स्थापत्य यांना प्रभाग क्रमांक १ व २ 
तसेच श्री . झेड् . आर . माने , उपअवेक्षक तथा पर्यवेक्षक स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा श्रेणी- क यांना प्रभाग क्रमांक ३ व ४ क्षेत्रासाठी पदनिर्देशित 
अधिकारी 

म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पदनिर्देशित अधिकारी यांनी क्षेत्रीय अधिकारी यांचे कामकाजावर योग्य नियंत्रण ठेऊन उरण 
नगरपरिषद हद्दीमध्ये अनधिकृत बांधकामे तसेच अनधिकृत बांधकाम विषयक तक्रारी प्राप्त होताच उपरोक्त कलमान्वये योग्य ती कारवाई 
करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मुख्याधिकारी यांचेकडे सादर करावयाचा आहे. 

७. अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कार्यवाही करण्यात कसूर केल्यास महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ चे कलम १८ ९ चे पोट -कलम (१३ ) व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ५६- क मधील 
तरतुदींनुसार दोषसिद्धी नंतर तीन महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची शिक्षा किंवा रुपये २०,०००.०० पर्यंत असू शकेल 
इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात याची सर्व क्षेत्रीय अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी. 

हे आदेश तात्काळ अंमलात येत आहेत. 


अवधुत तावडे, 


उरण , 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ . 


मुख्याधिकारी, 
उरण नगरपरिषद . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


. 


कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण 

नगररचना विभाग 
शंकरराव चौक , कल्याण ( पश्चिम ), जिल्हा ठाणे ४२१ ३०१ 


सूचना 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 

जा.क्र.कडोंमपा / नरवि / ५३०१ 


ज्याअर्थी, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेक्टर ३ ते ७ ची विकास योजना शासन नगरविकास विभाग यांचेकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस / १२०८ / २८८४ / सीआर १३९ / ० ९/ ( पार्ट -२) /नवि.१२, दिनांक ४ एप्रिल २०१२ रोजी सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( E.P. ) 
वगळून मंजूर केली आहे . तसेच उक्त विकास योजनेमधील सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( E.P.) अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२१२/ ४५८ / 
प्र.क्र .१४८ /१२ / नवि-१२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ नुसार शासनाने मंजूर केलेले आहेत. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेला) ; 

आणि ज्याअर्थी, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विकास योजनेतील सेक्टर क्रमांक ५ मधील आरक्षण क्रमांक १०१ प्राथमिक 
शाळा ( क्षेत्र ४,००० चौ.मी.) या आरक्षणाचे पश्चिमेकडील अंदाजे १,५०० चौ.मी. क्षेत्र महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे उंच जलकुंभ 
उभारणेकरिता वापरणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये करावयाच्या फेरबदलाच्या कार्यवाहीस 
मा . सर्वसाधारण सभेने दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा ठराव क्रमांक ७६ अन्वये मंजुरी प्रदान केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, फेरबदलाचा तपशील दर्शविणारा उक्त विकास योजनेचा भाग नकाशा व इतर तपशील महापालिकेच्या सहायक संचालक 
नगररचना यांच्या कार्यालयात तसेच महापालिकेच्या ग प्रभाग क्षेत्र कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांना 
पहाण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे . 


आणि त्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाबाबत ज्या नागरिकांस हरकती/ सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी लिखित स्वरूपात ही सूचना 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस ( ३० ) दिवसांच्या आत कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिकेच्या 
नगररचना विभागात सादर करावी, जेणेकरून सदर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस सादर करण्यापूर्वी त्यावर विचार करण्यात येईल. 


ठिकाण : कल्याण, 
दिनांक : ४ डिसेंबर २०१८ . 


गोविंद बोडके , 

आयुक्त , 
कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


KALYAN - DOMBIVLIMUNICIPAL CORPORATION , KALYAN 


CORPORATION OFFICE , SHIVAJI CHOWK , KALYAN (WEST) 


NOTICE 


(As per Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 

No. KDMC / T.P./5301 


Whereas, the Government in Urban Development Department has sanctioned the 
Development plan for Sector 3 to 7 of Kalyan -Dombivli Municipal Corporation vide Notification 
No. TPS - 1208 /2884 /CR - 139 /09 /Part- 2/UD - 12 , Dated the 4th April 2012 excluding the modifications 
of substantial nature (E.P. sites) and santioned the Excluded Part of the Sector 3 to 7 vide 
Notification No. TPS - 1212 / 458/CR - 148 / 12 /UD - 12 , dated the 4th August 2016 (herein after referred 
to as “ the said Development Plan ” ) ; 

And whereas , 1,500 sq.mtr . area on the western side of Reservation No. 101 ‘ Primary School 
( area 4,000 sq.mtr ) in the said Development Plan is to be used for construction of Elevated Storage 
Reservoir of Water supply Department. Hon . General Body of Kalyan -Dombivli Municipal 
Corporation has passed the Resolution No. 76 , dated the 19th October 2018 to initiate the process 
of modification as mentioned above under section 37 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 ; 

And whereas, the details of the proposed modification are displayed for Inspection ofGeneral 
Public at the office of Assistant Director, Town Planning Department and at the ‘G ’ Ward Office 
of Kalyan -Dombivli Municipal Corporation , in Office Hours, on working days . 

And therefore , hereby inform all citizens regarding suggestions/objections if any to proposed 
modification should be communicated in writing to Assistant Director, Town Planning 
Department, Kalyan -Dombivli Municipal Corporation within 30 days from the date of publication 
of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 


Place : Kalyan , 
Date : 4th December 2018 . 


GOVIND BODKE , 

Commissioner , 
Kalyan -Dombivli Municipal Corporation . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १ ९ ४० 


कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण 
शिवाजी चौक , कल्याण (पश्चिम), जिल्हा ठाणे ४२१ ३०१. 


सूचना 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 

क्रमांक कडोंमपा / नरवि / ५२९ ६ 


ज्याअर्थी, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेक्टर क्र . १ ची विकास योजना शासन नगर विकास विभाग यांचेकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस/ १२९९ / १ ९१० /सीआर ३४ / २००० /नवि.१२, दिनांक ३ सप्टेंबर २००५ रोजी सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( E.P.) वगळून 
मंजूर केली आहे. तसेच उक्त विकास योजनेमधील सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( E.P. ) अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२०७/ ६०४ / 
प्र.क्र .४९ ४ / ०८ / नवि -१२, दिनांक १४ सप्टेंबर २००९ नुसार शासनाने मंजूर केलेले आहेत . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेला ) ; 

आणि ज्याअर्थी, मौजे कल्याण स.नं. १, हि . नं . १, क्षेत्र ५२६२.११ चौ.मी. ही जमीन उक्त विकास योजनेत आ.क्र . २७ आर्ट गॅलरी 
व म्युझियम या आरक्षणासाठी प्रस्तावित आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर आरक्षणाने बाधीत जमिनीचा विकास बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या धर्तीवर करण्यास मा . महासभेने 
ठराव क्रमांक १२७ विषय क्रमांक १२, दिनांक २२ डिसेंबर २००३ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त भुखंडाच्या ३३ टक्के क्षेत्राच्या मर्यादेत ( १,४७६.०० चौ.मी.) “ आर्ट गॅलरी व म्युझियम ” चे बांधकाम करून 
उर्वरित ५२ टक्के क्षेत्राच्या ( २,८६६.७० चौ.मी. ) मर्यादेत “ वाणिज्य वापर " अनुज्ञेय करणेसाठी “ आर्ट गॅलरी , म्युझियम व व्यापार संकूल " 
असे आरक्षणाचे नामाभिदान करणेकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७(१ ) अन्वये फेरबदलाची 
कार्यवाही सुरू करणेसाठी मा . महासभेने दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचा ठराव क्रमांक ७८ , विषय क्रमांक १६ अन्वये मान्यता दिलेली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सर्व अनुषंगिक फेरबदलाचा तपशिल दर्शविणारा उक्त विकास योजनेचा भाग नकाशा व इतर तपशिल महापालिकेच्या 
सहाय्यक संचालक नगररचना यांच्या कार्यालयात तसेच महापालिकेच्या क प्रभाग क्षेत्र कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या 
दिवशी नागरिकांना पहाण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


आणि त्याअर्थी, प्रस्तावित फेरबदलाबाबत ज्या नागरिकांस हरकती/ सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी लिखित स्वरूपात ही सूचना 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस ( ३० ) दिवसांच्या आत कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिकेच्या 
नगररचना विभागात सादर करावी, जेणेकरून सदर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस सादर करण्यापूर्वी त्यावर विचार करण्यात येईल . 


गोविंद बोडके, 


ठिकाण : कल्याण, 
दिनांक : ४ डिसेंबर २०१८ . 


आयुक्त , 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


KALYAN - DOMBIVALI MUNICIPAL CORPORATION , KALYAN 

CORPORATION OFFICE, SHIVAJI CHOWK , KALYAN (WEST ). 


Notice 


(As per the Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.) 

No. KDMC / T.P. /5296 


Whereas, the Government in Urban Development Department has sanctioned the 

vide Notification 
No. TPS - 1299 / 1910 / C.R.- 34 / 2000 /UD -12 , date 3rd September 2005 excluding the modifications of 
substantial nature ( E.P. sites) and santioned the Excluded Part of Sector 1 vide notification 
No. TPS - 1299 / 1910 /C.R.- 34 /2000 /UD - 12 , dated 14th September 2009. (herein after referred to as 
" the said Development Plan " ) ; 

And whereas , the land admeasuring 5,262.11 Sq.Mtr . under S.No. 1, Hissa No. 1 of village 
Kalyan is proposed for Reservation No. 27 ‘Art Gallery and Musium in sector 1 of the said 
Development Plan ; 

And whereas , the Hon . General Body of Kalyan - Dombivali Municipal Corporation has passed 
the Resolution No. 127 , Subject No. 12 , dated 22nd December 2003 to develop the said reservation 
on the basis of Built Opetate and Transfer . Accordingly 33 % of the above said plot ( 1,476.00 
sq.mtr.) developed for the purpose of “ Art Gallery and Musium ” and to permit balance 52 % area 
(2,866.70 sq.mtr.) for Commercial use , it is proposed to redesignate the reservation as “ Art Gallery, 
Musium and Commercial Complex ” Hon . Generalbody of Kalyan -Dombivali Municipal Corporation 
has passed the resolution No. 78 , dated 19th October 2018 to initiate the process of modification 
under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ; 

And whereas, the details of the said modification are displayed for the Inspection of General 
Public at the office of Assistant Director, Town Planning Department Kalyan -Dombivali Municipal 
Corporation and at the “ C ” Ward office in the office hours on working days. 

And therefore, hereby inform all citizens regarding suggestions/objections if any to proposed 
modification should be communicated in writing to Assistant Director , Town Planning 
Department, Kalyan -Dombivali Municipal Corporation within 30 days from the date of publication 
of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 


Place : Kalyan , 
Date : 4th December 2018 . 


GOVIND BODKE , 

Commissioner, 
Kalyan - Dombivali Municipal Corporation . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


Serial No. M - 18214 


Notice 


Notice is hereby given that the certificate( s ) for 180 Equity shares Nos. 2701023 , 930205 , 
930206 , 1516541, 1020929, 1020930 , 1589908 having distinctive nos. 19727801, 54752881, 54752931 , 
62053391, 17144441 , 17144461, 66211486 respectively of NOCIL LTD . has been lost or mislaid 
and the undersigned has applied to the company to issues duplicate Certificates for aforesaid 
shares . Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the 
company at its Registered Office at Mafatlal House , 3rd Floor , H. T. Parekh Marg , Backbay 
Reclamation , Churchgate, Mumbai 400 020 within one month from this date else the Company 
will proceed to issue duplicate Certificate ( s ). 


Place : Mumbai, 


SHWETA GAUTAM KEDIA . 


Date : 1 December 2018 . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


Serial No. M - 18216 


Notice 


THE TATA POWER COMPANY LIMITED 


Registered Office : Bombay House , 24 , HomiMody Street, Mumbai 400 001 


Notice is hereby given that the certificate for the under mentioned securities of the Company has 
been lost/mislaid and the holders of the said securities / applicants have applied to the Company to issue 
duplicate certificate . 


Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company 
at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue duplicate 
certificate without further intimation . 


Name of the Holders 


No. of 


Distinctive Numbers 


Kind of 
Securities and 


Securities 


Face Value 


5000 


53365951-53370950 


Rajesh N Raipancholia & 
Nirmala N Raipancholia 


Equity shares of 

Re. 1 / -each 


Place :Mumbai, 


RAJESH N RAIPANCHOLIA & 


Date : 4 December 2018 . 


NIRMALA N RAIPANCHOLIA . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


Serial No. M - 18215 


Notice 


TATA STEEL LIMITED 


Registered Office : Bombay House , 24 , HomiMody Street, Mumbai 400 001, India . 
Notice is hereby given that the certificate for the undermentioned securities of the Tata Steel Limited 
have lost and the holder of the said securities has applied to the Company to issue duplicate certificate . 

Any person who has a claim in respect ofthe said securities should lodge such claim with the company 
at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue duplicate 
certificate without further intimation . 


Distinctive Number( s ) 


Name of Holder 
and Jt. holder , if any 


No. of 
Securities 


Kind of 
Securities and 
Face Value 

( 2 ) 


( 1) 


(3 ) 


(4 ) 


Martin EP 


50 


9444001-050 


Martin EP 


50 


115171071-120 


Martin EP 


50 


163299341-390 


Martin EP 


143 


2412551790-932 


Martin EP 


10 


8049061-070 


Martin EP 


50 


17007001-050 


Martin EP 


30 


33884571-600 


Martin EP 


50 


67103251-300 


Martin EP 


Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs . 10 
Ordinary share Rs. 10 
Ordinary share Rs. 10 


50 


96628701-750 


Martin EP 


10 


95838391-400 


Martin EP 


50 


165247311-360 


Martin EP 


50 


191963001-050 


Martin EP 


50 


195234021-070 


Martin EP 


10 


331286321-330 


Martin EP 


331534094-094 


1 

1 


Martin EP 


331873225-225 


Martin EP 


50 


232761421-470 


Place : Thiruvananthapuram , 
Date : 24th November 2018 . 


MARTIN EP 
Name of holder. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


Serial No. M - 18217 


Notice 


BAYER CROPSCIENCE LIMITED 


Registered Office : Bayer House , Central Avenue , Hiranandani Estate , Thane (W.) 400 607 


Notice is hereby given that the certificate for the under mentioned securities of the company has been 
lost /mislaid and the holder of the said securities / applicants has applied to the company to issue duplicate 
certificate . 


Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company 
at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue duplicate 
certificate without further intimation . 


Name of the Holder 


Distinctive Numbers 


No. of 
Securities 


Kind of 
Securities and 
Face Value 

(2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Kusum Kanoi 


66 


16446273–16446338 


Equity shares of 

Rs. 10 / -Each 


Place : Kolkata , 


KUSUM KANOI. 


Date : 8th December 2018 . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


Serial No. M - 18218 


TATA STEEL LIMITED 


Registered Office : Bombay House , 24 , HomiMody Street, Fort , Mumbai 400 001. 
Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the company has/ 
have been lost/mislaid and the holders of the said securities / applicants has / have applied to the Company 
to issue duplicate certificates . 


Any person who has a claim in respectof the said securities should lodge such claim with the Company 
at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate 
certificates without further intimation . 


Name of Holder 


Distinctive Number 


Kind of 
Securities and 
Face Value 


No. of 
Securities 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Tushar Suresh Shah 


75 


112653511/3560 


Equity 
Re . 10 /-Each 


385861900/1924 


Place : Mumbai, 


TUSHAR SURESH SHAH . 


Date : 26th October 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


Serial No. M - 18219 


Public Notice 


ORIENTAL AROMATICS LIMITED 


Regd . Office of the Company : 133, Jehangir Building , 2nd Floor,M.G. Road , Fort, Mumbai-400001. 

Notice is hereby given that the certificate for the mentioned securities of the company have been 
lost/misplaced and the hold of the said securities have applied to the company. 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company 
at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue duplicate 
share certificate without further intimation . 


Name of the 


Folio No. 


Distinctive Nos . 


Certificate Nos . 


Kind of 
Securities and 
Face Value 


No. of 
Securities 


Holder 


S00852 


37 


136023 to 136059 


8024 


Tushar Suresh 
Shah . 


Equity and 
Rs . 10 . 


Place :Mumbai. 


Date : 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 

MUMBAI PORT TRUST 


TRAFFIC DEPARTMENT, AUCTION SALE BRANCH 


Notice of Sale 


No. TM /SW / 4-1 / X /5936 /2017-2018 


The undermentioned goods lying uncleared for over two months from the date of 
landing will be sold by e - Tender cum e - Auction Sale on 24/12/2018 or on any other 
subsequent date in conformity with the Provisions of Section 61 & 62 of Major Port 
Trusts Act 1963, if the goods are not cleared within ten days from the date of this 
Notice . 

Page No .: 1 
No. and kind of Pkgs . , Contents and to whom consigned 


Lying at NSWH2 ( AD /01678 ) 
22 PKG 
A ) 20 NOS . OF FIRE EXTINGUISHERS CONTAINING DRY POWDER OF 08 KG CAPACITY . B ) 02 NOS . 
OF ELECTRIC IRONS (ONE OF THEM IS DAMAGED ) MARKS ON ELECTRIC IRONS - SOMERS MODEL NO , 
TB - 21302,220-240W . 
Con .: S.S. M IMPORT , 
ACE SHIPPING & OFFSHORE CO.P.L ! 
MSC AGENCY ( INDIA ) PVT LTD 
Lying at : NSWH3 ( AP / 00099 ) 

3 SET 
3 SET HAS 01 QUILTED BED SHEET & 02 QUILTED PILLOW COVERS (BED SHEET - L 95 " X W 95 " , 
PILLOW COVERS- L 32 " X W 21 " ) 
Con .: METRO ENTERPRISES 
MARITIME SERVICES PVT . LTD . 
E GANDHI . 49 ANAND BHAVAN ,MANGALWADI, BOMBAY 400 004CHA 11/805 . 
Lying at : NSWH3 ( NN / 07761 ) 

100 CTNS 
READYMADE GARMENTS ( 904 PCS FULL SHIRTS , HALF SHIRTS , SPORTS WEAR . ) 
con . : EXPORTER : N.V.BLUE S. 
A.R.MICHAEL . 12 , MAHARASHTRA BHAVAN , BORA MASJIDSTREET , FORT MUMBAI - 400001. 


beach 


-- 


--- 


Total Lots : 


3 


TRAFFIC MANAGER 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९ , २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


जिल्हा परिषद, अमरावती 


अधिसूचना 


क्रमांक जिप / साप्रवि /नियोजन / १३६२६ / २०१८ . 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ मधील कलम १४२ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( वार्षिक 
प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) सुधारणा नियम, १९ ६४ मधील नियम ९ व ( सुधारणा) नियम १९ ८१ अन्वये मी , मनिषा खत्री, मुख्य 

कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करते की, जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ६, दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ 
नुसार वार्षिक प्रशासन अहवाल सन २०१७-१८ ला अंतिम मंजुरी प्रदान केल्यानंतर सदरहू तारखेस प्रसिद्ध करीत आहे. 


अमरावती, 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ . 


मनिषा खत्री ( भा.प्र.से.), 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद , अमरावती. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १ ९ ४० 


मिरा - भाईंदर महानगरपालिका 

अधिसूचना 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल ) 


क्रमांक मिभा / मनपा / नर / ५१४७ / २०१८-१९ . 


ज्याअर्थी, मिरा- भाईंदर शहराची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधण्यात येत आहे) शासन अधिसूचना क्र . टीपीएस. १२ ९ ६/ ८४७/सीआर-१६२ / ९६ / यूडी -१२, दिनांक १४ मे १९९ ७ अन्वये 
मंजूर करण्यात आलेली असून , ती अनुक्रमे दिनांक १५ जुलै १९९ ७ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वगळलेल्या भागाची विकास योजना “ उक्त अधिनियमाचे ” कलम ३१(१) नुसार, शासन अधिसूचना क्र . टीपीएस . १२९८ / 
९ ४१/ सीआर-८९ / ९ ८ / यूडी-१२, दिनांक २५ ऑगस्ट २००० अन्वये मंजूर झाली असून , दिनांक १५ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आलेली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, मिरा- भाईंदर महानगरपालिकेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ६५, प्रकरण क्र . ६४, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१८ ( तहकूब सभा 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ ), अन्वये उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ नुसार मंजूर विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे ; 

मंजूर विकास योजनेत सुभाषचंद्र बोस मैदान ते मौजे भाईंदर , स.क्र . ( ६२५ ) १५१ पर्यंत दर्शविलेला ६०.०० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याची 
खालीलप्रमाणे सुधारित करणे : 

(१ ) उपरोक्त नमूद विकास योजना रस्त्याची आखणी मौजे भाईंदर , स.क्र . ६५०( २२६ ) पर्यंत कायम ठेवणे. 

( २) त्यापुढील मौजे भाईंदर, स.क्र . ६५० ( २२६ ) पासून उपरोक्त विकास योजना रस्त्याची स.क्र . ६३५ (१५१ ) पर्यंतची आखणी 
वगळण्यात येणे व सोबत जोडलेल्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे स.क्र . १९ २( २२) पर्यंत नव्याने आखणी प्रस्तावित करणे . 

प्रस्तावित फेरआखणीनुसार नव्याने दर्शविलेला ६०.०० मी . रुंद रस्ता मौजे भाईंदर, स.क्र . ३४२( ७२२) अ, १ ते ३७७ ( ७५५) पर्यंत तसेच 
स.क्र . ( ६५१ ) २४ , ( ६५० ) २२६ , (६४० ) २२५, ( ६४१) २२४ , (६४२ ) १९ ७, ( ६२२ ) १ ९९, ( ६३७ ) १९ ० , (७४९ ) १८ ९ , ( ६३४ ) १८८ , ( ७५० )१८७, 
( ६३६), ( ७५१)१८७, ( ६३१ )१८५, ( ६२२)१८१, ( ६२३)१८२, ( ६२५ )१५१, ( ६१७ )१४६ , ( ७६३)१४७, ( २६१) २४ , ( १९ २) २२, या जागेतून 
जाणारा आहे. प्रस्तावित रस्त्याखालील जागा सी.आर.झेड. बाधीत क्षेत्रामधील आहे . 

आणि त्याअर्थी, ज्या व्यक्तींना / संस्थांना / जमीनधारक / सोसायटीधारकांना सदर फेरबदलाबाबत सूचना / हरकती द्यावयाच्या असतील 
त्या लेखी स्वरूपात मिरा- भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयात व नगररचना विभाग, मिरा- भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये ही सूचना राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० ( तीस ) दिवसांच्या मुदतीत आणून द्याव्यात. मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतीचा विचार केला जाणार 
नाही. 
प्रस्तावित फेरबदल जनतेच्या अवलोकनासाठी व माहितीसाठी, महानगरपालिका , मुख्य 

कार्यालयात व नगररचना विभागामध्ये कार्यालयीन 
वेळेत ठेवण्यात आला आहे . 


~ 


बालाजी खतगांवकर , 


मिरा - भाईंदर, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ . 


आयुक्त , 
मिरा - भाईंदर महानगरपालिका . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


MIRA - BHAYANDAR MUNICIPAL CORPORATION 


NOTIFICATION 


(Under section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 


Whereas , the Development Plan of Mira - Bhayandar Municipal Corporation has been sanctioned by 
theGovernmentUnder Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Hereinafter 
referred to as the " Said Act” ), vide Notification No. TPS . 1296 /847 /CR - 162/ 96 , UD - 12 , Dated the 14th May 
1997 and came into force from the Dated 15th July 1997 ; 

And whereas, excluded portion hasbeen sanctioned U /s . 31( 1) of “ Said Act"by the Government vide 
Notification TPS . 1298 /941/CR -89/98 , UD - 12 , Dated the 25th August 2000 and came into force from the 
Dated 15th October 2000 ; 

And whereas , Mira - Bhaiander Municipal Corporation has decided vide General Body Resolution 
No. 65 , Chapter No. 64 ,dated the 5th September 2018 (Adjourned GeneralBody Meeting date 4th September 
2018 ) to make the modification in Sanctioned Development Plan U /s . 37 of “ Said Act” as described 
below : 

The alignment shown in sanctioned development plan for 60.00 mt. wide road from Subhash 
Bose Ground to Bhainder S.No. 625 ( 151) is proposed to be modified as below : 

(1) The alignment of abovesaid D.P. Road is kept as per the alignment of D.P. Road upto 
S. No. 650 ( 226 ) of Bhainder. 

( 2 ) After that from S. No. 650 (226 ) the alignment of abovesaid D.P. Road upto S. No. 
625 ( 151) is to deleted and newly proposed upto S. No. 192 (22) as shown on plan attached 

herewith . 
Proposed 60.00 mt. wide new D.P. Road is passing through the land from Village Bhainder bearing 
S. No. 342 (722 )A - 1 to 377 (755 ) also from S. No. (651) 24 , (650 ) 226 , (640 )225 , (641 ) 224 , (642 ) 197 , 
(622 ) 199 , (637 ) 190 , (749 ) 189 , (634 ) 188 , (750 ) 187 , (636 ), (751) 187 , (631 ) 185 , (622 ) 181 , (623 ) 182 , 
(625 ) 151, (617 ) 146 , ( 763) 147 , ( 261) 24 , (192 )22 . The lands under said proposed D.P. Road are affected 
by CRZ . 

And therefore , for the abovesaid modification , those who wants to submit their suggestions and 
objections,may submit in writing within onemonth from publications of Notification in GovernmentGazette , 
to the Mira - Bhainder Municipal Corporation . The suggestion / objection received after specified period will 
notbe considered . 


Proposed modification is kept open in the Head Office and Town Planning Department of Mira 
Bhayandar Municipal Corporation during Official hours for the inspection of the public. 


Mira - Bhayandar, 
date the 7th December 2018 . 


BALAJI KHATGAONKAR , 

Commissioner, 
Mira - Bhayandar Municipal Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR 
GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 
EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


